अतिरिक्‍त आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे या 
पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस मुदतवाढ देणेबाबत.. 
श्री.दिनेश डोके 
महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः CH २०२०/प्र.क्र.१४२/आस्था-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २४ ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा- शासन आदेशा समक्रमांक दि.०६.११.२०२० 
प्रस्तावना :- 

या विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील अतिरिक्‍त आयुक्‍त, समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे हे पद 
सद्य:स्थितीत रिक्‍त आहे. 
२. श्री.दिनेश डोके, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राम विकास विभाग) यांची प्रकल्प संचालक, 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे या पदावर शासन पत्र दि.२३.०८.२०१८ अन्वये तीन 
वर्षाकरिता प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. तदनंतर, श्री.दिनेश डोके यांची प्रकल्प संचालक, 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे या पदाऐवजी अतिरिक्त आयुक्‍त, समाज कल्याण 
आयुक्तालय, पुणे या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. आता, सदर प्रतिनियुक्‍तीस मुदतवाढ 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन आदेदा :- 

श्री.दिनेश डोके, अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राम विकास विभाग) यांना शासन आदेशा 
दि.०६.११.२०२० अन्वये अतिरिक्‍त आयुक्‍त, समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे या पदावर देण्यात आलेल्या 
प्रतिनियुक्‍तीस दि.२२.०८.२०२१ पासून पुढील २ वर्षे इतक्या कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२.  श्री.दिनेश डोके यांच्या प्रतिनियुकक्‍्तीबाबत शासन आदेश समक्रमांक दि.०६.११.२०२० मधील इतर सर्व 
अटी व शर्थी लागू राहतील. 
३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८२४१५४५४६००२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Anil Kondaji Ahire 


(अ.कों.आहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


by Anil Kondaji Ahire 
ment Of Maharashti 


=S0K 
tra, 
388d34347356798e6c9cf27e4353 


imber=fd9b93035f4da174c04fa7 1634fe 1f6aa493c78a5335198565 1937 


प्रति, 
श्री.दिनेश डोके, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी सध्या अतिरिक्त आयुक्‍त, समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे, 
(द्वारा- आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे) 
प्रत, 
१. अ.मु.स., ग्रामविकास विभाग 


शासन आदेशा क्रमांकः CHS २०२०/प्र.क्र.१४२/आस्था-२ 


२. आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे 

३. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे. 

४. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 

५. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा.मंत्री (सा.न्या.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. मा.राज्यमंत्री (सा.न्या.व वि.स.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८. अ.मु.स.(सा.न्या.व वि.स. विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
९. प्रधान सचिव (इ.मा.ब.क.विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१२. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


